मे. मेहना प्लॅन्टेशन प्रा. लिमिटेड, महाराष्ट्र 
ठेवीदार हित संरक्षण wasnt) 
अधिनियम १९९९ चे कलम ५ अन्वये सक्षम 
प्राधिका-याच्या नेमणूकीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय - २०१४ / प्र.क्र. 422/ पोल - ११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-५ 
तारीख: १० एप्रिळ, २०१४ 


प्रस्तावना : 

आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई यांच्याकडील कॉ. गुन्हा. रजि. नंबर १२८ / 
१९९९ भादंविसं कलम ४०६, ४२०, १२० (ब), सह महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ चे 
कलम ३ व ४ अन्वये मे. मेहना car प्रा.लिमिटेड, या गुन्हयातील मालमत्ता संरक्षीत करण्यासाठी व 
त्याच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कार्यपध्दती प्रमाणे कार्यवाही 
होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे 
कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका- 
याची सक्षम अधिकारी म्हणून नेमणूक होणे आवश्‍यक आहे. 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे या 
गुन्ह्यातील आरोपीतांची मालमत्ता जप्त करणेकामी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 
राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचारधीन होता. 


शासन निर्णय : 

मे. मेहना प्लॅन्टेशन प्रा. लिमिटेड, या कंपनीविरुध्द दाखल आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, मुंबई गुन्हा रजि. नंबर १२८/ १९९९ या गुन्हयांमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) 
हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेवर 
नियंत्रण ठेवण्याकरीता तसेच या अधिनियमाची सर्व प्रयोजने पार पाडण्याकरीता अपर जिल्हा 
उपजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पुर्व, मुंबई 
-५१ यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय - २०१४ / प्र.क्र. ५२२/ पोल - ११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४१०१६२९३८९७२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०७८ ww A  -8 


Digitally signed by Punam 


Pp U Nn a mM BN: ON Pinan Hiraman 
व Wagde, C = IN, S= 
MAHARASHTRA, O = 
H | (चै mM a Nn GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Wagde /~ tame 
पु.हि.वागदे 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, 


. अपर जिल्हा उपजिल्हाधिकारी, उपनगर प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय 


वसाहत, बांद्रा (पुर्व, मुंबई - ५१ 


. अपर पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई, 
. वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, कक्ष - ७, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई, 
. निवडनस्ती, पाल - 99. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


